महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

वर्ष ८ , अंक ५२ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - ९ ४ , शके १ ९ ४४ 


अ . क्र . 


१ 


अटी . 


सत्यमेव जयते 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक जिउनि / कृषिपत / कुणबी विकास पत . / का.क. १५६ / अधिप्रदान / २०२२ / ९ ०७ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये प्रदत्त शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी या आदेशान्वये कुणबी 
विकास सहकारी पतसंस्था मर्या . , लांजा , जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी / कर्मचाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 
आहे . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

श्री . महेश पांडुरंग वाटवे 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


[ पृष्ठे ५२ किंमत रुपये : १४.०० 


( 3 ) 


शक्तीची व्याप्ती 


वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी , कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ / ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

८८ 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -३ ” अ -४ व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास 
सादर करावी . 


रत्नागिरी जिल्हा 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज ( लागू असल्यास ) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही नमुना “ अ -१ ” , “ अ ” -२ , “ अ -३ ” , “ अ ” -४ मध्ये ठेवण्यात यावी . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रं . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


" " 

" " 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

66 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , कुणबी विकास सहकारी पतसंस्था मर्या . , 
लांजा , जि . रत्नागिरी ” असा फलक लावता येवू शकेल . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थपनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज / आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्यांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा 
घेवून वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे . 


( १४ ) संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची ( Cost of Process ) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या ( Cost 
of Process ) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची 
राहील . 


( १५ ) वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार 
या कार्यालयास राहतील . 


रत्नागिरी , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ . 


डॉ . सोपान शिंदे , 
जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


वाचावे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स . आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क .१५६ / मात्रभुमी को को / २०२२ / ३०६३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , 
मात्रभुमी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२३ या 
कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 


अटी . 


( १ ) अध्यक्ष , मात्रभुमी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांचे दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 
२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . मंजुनाथ शंकर शेट्टी 

श्री . शैलेस पांडुरंग सावंत 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


- 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


m 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


" " 


" " 

“ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 


> 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ मात्रभुमी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


पुणे , 

दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 

अटी . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


२ . 

असतील . 


( १ ) अध्यक्ष , कुलस्वामीनी सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई यांचे दिनांक २० जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क .१५६ / कुलस्वामीनी सह / २०२२/३०६५ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , 
कुलस्वामीनी सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२५ या 
कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . प्रदीप ज्ञानदेव मांडके 

श्री . शिवाजी विष्णु जाधव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


व्यवस्थापक 
व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


८८ 

66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ कुलस्वामीनी सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


" " 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे , 

दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


( १ ) 

१ 

२ 


अटी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क .१५६ / श्री साईदत्त को / २०२२ / ३०६६. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , 
श्री साईदत्त को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , 
२०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 


- 


( १ ) अध्यक्ष श्री साईदत्त को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांचे दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . संजय मनोहर कदम 

श्री . दळवी उमेश विश्वनाथ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


सहायक व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


४ 
. 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


" " 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ' 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


८८ 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री साईदत्त को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र १ ते 
४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


अ . क्र . 


- 


( १ ) 

१ 

अटी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का.क .१५६ / ज्ञानसागर को - / २०२२ / ३०६८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
ज्ञानसागर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


( १ ) अध्यक्ष , ज्ञानसागर को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांचे दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स . आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 

श्री . अभिजित चंद्रकांत वाडकर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


९ 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


" 9 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ ज्ञानसागर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र १ ते 
४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


( १ ) 

१ 


अटी . 


- 


- 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क .१५६ / गंगोत्री को / २०२२/३०७५ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ; गंगोत्री को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , 
२०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


२ . 

असतील . 


( १ ) अध्यक्ष , गंगोत्री को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांचे दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 

श्री . शशांकशेखर हरिश्चंद्र सिंह 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


११ 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

" " 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ' 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ गंगोत्री को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३ . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्र . १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अटी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क .१५६ / जय जलाराम को / २०२२ / ३०७६. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , जय 
जलाराम को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२३ या 
कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


- 


( १ ) अध्यक्ष , जय जलाराम को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांचे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा 

प्रस्ताव . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स . आ .५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 

श्री . शैलेश धर्मराज पवार 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 


१३ 


कार्यक्षेत्र 


( 4 ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

, 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

66 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर " जय जलाराम को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३ . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्र . १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


( १ ) 

१ 


अटी . 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का.क .१५६ / खटाव तालुका को / २०२२ / ३०७८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
खटाव तालुका को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च , २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 


२ . 

असतील . 


( १ ) अध्यक्ष , खटाव तालुका को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांचे दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा 

प्रस्ताव . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८/२७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स . आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . अनिल दत्तात्रय भोर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 


१५ 


कार्यक्षेत्र 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 

66 

66 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 


या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ खटाव तालुका को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


अटी . 


- 


- 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क .१५६ / श्री दत्तप्रसाद सह / २०२२/३०८४ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; श्री 
दत्तप्रसाद सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२५ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


गुरुवार ते बुधवार , 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


( १ ) अध्यक्ष , श्री दत्तप्रसाद सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई यांचे दिनांक २० डिसेंबर २०२१ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


इनामदर शबनम इस्माइल 

विवेकानंद भिमराव घाडगे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

व्यवस्थापक 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


भाग एक ( को . वि.पु. ) – ३ 


१७ 


कार्यक्षेत्र 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


" " ८८ 
> 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री दत्तप्रसाद सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


अ . क्र . 


१ 

अटी . 


- 


— 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क .१५६ / श्री सिद्धनाथ सह / २०२२ / ३०८७. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ; श्री सिद्धनाथ सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२५ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


२ . 

असतील . 


( १ ) अध्यक्ष , श्री सिद्धनाथ सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई यांचे दिनांक २६ जुलै २०२१ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ - ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स . आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 

श्री . लालासाहेब विष्णु महाडीक 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


२० 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 

66 

66 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 


या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री सिद्धनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्र . १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अटी . 


- 


- 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क .१५६ / युवा विकास सह / २०२२ / ३० ९ ५ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; युवा 
विकास सहकारी पतसंस्था लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२३ या कालावधी 
करीता प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


२ . 

असतील . 


( १ ) अध्यक्ष , युवा विकास सहकारी पतसंस्था लि . , मुंबई यांचे दिनांक ९ ऑगस्ट २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स . आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

कु . सिमाली दशरथ सरवणकर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


शाखा व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 


२१ 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


२२ 


66 

66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ युवा विकास सहकारी पतसंस्था लि . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्र . १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


( १ ) 

१ 


अटी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


— 


( १ ) अध्यक्ष , विघ्नहर सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई यांचे दिनांक १ ९ जुलै २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का.क .१५६ / विघ्नहर सह / २०२२ / ३१३५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ; विघ्नहर सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२५ या 
कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 

श्री . सुधीर बबन गाढवे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


वसुली अधिकारी 
मुख्य कार्यालय 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


२३ 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील , 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

, 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


८८ 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ विघ्नहर सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक लावता 
येऊ शकेल . 


" 9 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्र . १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


( १ ) अध्यक्ष , ब्राम्हणवाडा सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई यांचे दिनांक २० जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क .१५६ / ब्राम्हणवाडा सह / २०२२/३१४१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
ब्राम्हणवाडा सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२४ या कालावधी 
करीता प्रदान करीत आहे . 


२ . 

असतील . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . अशोक केरूभाऊ गायकर 

श्री . भाऊसाहेब काशिनाथ गायकर 
श्री . मधुकर जगन्नाथ गायकर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


शाखा अधिकारी 

शाखा अधिकारी 

कर्ज वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


२५ 


कार्यक्षेत्र 


अटी . 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

66 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ ब्राम्हणवाडा सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


" " 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे , 

दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्र . १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वाचावे . 


( १ ) अध्यक्ष , विकास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई यांचे दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स . आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क .१५६ / विकास नागरी सह / २०२२ / ३१४४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
विकास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२३ या 
कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अटी . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


( २ ) 

शुभांगी आनंद सुर्वे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

कर्मचारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


२७ 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकान्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

८८ 


८८ 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ विकास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


99 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


पुणे , 

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्र . १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , रायगड अलिबाग यांजकडून 


- 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६०५७ / २०२२ . – श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली यांची दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०२२ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ च्या का.वे. नं . पासून ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्या . 
वे.पू.पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 

आहे . 


२ ९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


अशोककुमार बी . भिल्लारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
रायगड - अलिबाग . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

, 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 

क्रमांक आस्था . ब २ / ६३०३ / सन २०२२ - वरील संदर्भ क्र . १ च्या आदेशाने करण्यात आलेला न्यायीक अधिकारी यांचा अर्जित रजेचा 
अर्ज मंजूर करणेत आलेला होता , त्यामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे . 


तरी श्री . आर . एम . चौत्रे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांचा दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा एकूण 
३ दिवसांचा अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत आलेला होता . 


श्री . आर . एम . चौत्रे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र . २ नुसार दिलेल्या अर्जान्वये दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक २ 
नोव्हेंबर २०२२ रोजीची २ दिवसांची अर्जित रजा रद्द करणेत येत आहे . 

सदर आदेशाची समज संबंधित न्यायीक अधिकारी यांनी घ्यावयाची आहे . 


रत्नागिरी , 

दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ . 


प्रभारी 


एल . डी . बिले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


३१ 


Order 

No. Admn / 2796 / 2022.— Shri A. M. Phadatare , Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg , is 
granted commuted leave ex - post - facto , for 02 days on 1st November 2022 and 2nd November 2022 . 
No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Chief Judicial Magistrate , 
Sindhudurg . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Shri A. M. Phadatare , 
would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg had he not 
proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period , the administrative charge of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate , Sindhudurg in the first session of 1st November 2022 and from 2nd November 2022 
OH . to 3rd November 2022 B.O.H. was already kept with Smt . A. B. Kurne , Civil Judge ( S.D. ) , 
Sindhudurg at Oros and from second session of 1st November 2022 to 2nd November 2022 B.O.H. 
was already kept with Smt . S. S. Joshi , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg 
at Oros and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief 
Judicial Magistrate , Sindhudurg was already kept with Shri P. R. Dhore , Jt . Civil Judge ( J.D. ) 
and J.M.F.C. , Kudal . 


The Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg is directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 
Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 

dated 3rd November 2022 . 


S. J. BHARUKA , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 

No. Admn / 2822 / 2022.- Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , is granted 
Earned leave for 01 day on 8th November 2022 . 

No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . K. K. Patil , is reposted as Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla . 
Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . K. K. Patil , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla had she not proceeded 
on leave as above . 


During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , 
Vengurla shall remain with Shri . D. Y. Rayrikar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla . 


The Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla is directed to hand over the charge of her Court 
to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla . The Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla , is 
directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 

dated 8th November 2022 . 


S. J. BHARUKA , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक रा.अ. / ५ ९ २२ / २०२२ . – मा . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांचे आदेशानुसार जिल्हा न्यायालय अधिसूचना जा . क्र . 
५६५७/२०२२ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये श्रीमती . अ . अ . गोडसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , पनवेल यांना दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ अशी ०६ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे . त्यापैकी दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ व 
५ नोव्हेंबर २०२२ अशी ०२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ 


एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक बी -२ / ६४३४ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


३४ 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( १ ) 

१ 


( २ ) 

श्री . एन . एन . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 


व स्तर व 

अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी 
रत्नागिरी . 


शिल्लक 
अर्जित / 

परिवर्तीत 


रत्नागिरी , 

दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ . 


रजा 

( ३ ) 


९ ७ दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 

मागितलेचा 

दिनांक 

( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ 

ते दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०२२ तीन दिवस 
अर्जित रजा . 


दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२२ 
रोजीची सुट्टी . 

दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२२ 

रोजीचे महालोकअदलीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ 
चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 

श्री . 

एन . जी . गोसावी , 
२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर व 
अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


एल . डी . बिले , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - ९ ४ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६०२६ / २०२२ – श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ 
ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश - १ , रायगड अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र 

नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - १ , रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६०२७ / २०२२ . – श्री . एन . के . मणेर , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , रायगड - अलिबाग यांचा दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक 
५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एन . के . मणेर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश - ३ , रायगड - अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 

आहे . 


श्री . 

एन . के . मणेर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


३५ 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एन . के . मणेर , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – ५ अ 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


३६ 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६०२८ / २०२२. – श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड- अलिबाग यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०२२ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ च्या सुट्टीस जोडून व दिनांक 
२५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


श्री . अ . य . थत्ते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . य . थत्ते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . य . थत्ते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६०५१ / २०२२ 

श्री . ए . एस . सोनवलकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ 
ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ अशी ४ दिवसांची वैद्यकीय रजा , पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग . 


- 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ . 


श्री . ए . एस . सोनवलकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए . एस . सोनवलकर , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्री . ए . एस . सोनवलकर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत ज्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६०७० / २०२२. – श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांची दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ ते 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्रीमती पी . एस . आपटे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . एस . आपटे , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्रीमती पी . एस . आपटे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . आर . शिंदे दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


३७ 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६० ९ ७ / २०२२ . – श्रीमती एस . डी . सोनी , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ ते 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक २० नोव्हेंबर २०२२ रोजीची रविवारची सुट्टी व पुढील दिनांक 
२६ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे चौथा शनिवार , रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या 
का.वे.नंतरपासून ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ . 


श्रीमती एस . डी . सोनी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . डी . सोनी , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्रीमती एस . डी . सोनी , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६० ९ ८ / २०२२ . – श्री . आर . एस . भाकरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , पनवेल , रायगड यांचा दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ ते 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ अशी ११ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


३८ 


श्री . आर . एस . भाकरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , पनवेल , रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . एस . भाकरे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , पनवेल , रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्री . आर . एस . भाकरे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६० ९९ / २०२२. – श्री . ओ . ओ . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची 
एक दिवसाची वैद्यकीय रजा , पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . अ . अ . पांडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ओ . ओ . पांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . अ . पांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . सोनवलकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे होता . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


---- 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६११३ / २०२२. – श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांचा दिनांक १४ नोव्हेंबर 
२०२२ व दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा , पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


} 

श्रीमती एस . आर . पाटील यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . आर . पाटील , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 

असत्या . 


श्रीमती एस . आर . पाटील , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


३ ९ 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग , 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

— 

क्रमांक रा.अ. / ६११४ / २०२२. – श्री . जी . सी . फुलझळके , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव यांचा दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ अशी 
एक दिवसाची अर्जित रजा दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . जी . सी . फुलझळके , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जी . सी . फुलझळके , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्री . जी . सी . फुलझळके , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६११५ / २०२२ . – श्री . जी . सी . फुलझळके , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव यांचा दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची 
एक दिवसाची अर्जित रजा मागिल दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे अर्जित रजेस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


४० 


श्री . जी . सी . फुलझळके , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जी . सी . फुलझळके , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्री . जी . सी . फुलझळके , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग , 


अ . क्र . 


क्रमांक आस्था . बी -२ / ६४४ ९ / सन २०२२ – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत 
आहे . 

६ 


( १ ) 

१ 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . पी . आर . कुलकर्णी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 


क . स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 

चिपळूण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


रत्नागिरी , 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – ६ 


शिल्लक 
अर्जित / 

परिवर्तीत 


रजा 

( ३ ) 


३७ दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


मागितल्याचा 

दिनांक 

( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा / मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ 

ते दिनांक ९ नोव्हेंबर 

२०२२ पर्यंत ३ 

दिवसांची अर्जित रजा . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


४१ 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्री . एम . आर . काळे , 
२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग - १ , 

चिपळूण . 


व्ही . आर . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


४२ 


वाचावे . 


( १ ) 

१ 

२ 


अटी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क .१५६ / सातारा जिल्हा नागरीक सह / २०२२ / ३२०२– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे , सातारा जिल्हा नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , 
२०२३ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 


- 


( १ ) अध्यक्ष , सातारा जिल्हा नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई यांचे दिनांक ७ जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८/२७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स . आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


श्री . ज्ञानदेव रामचंद्र निकम 

श्री . लहू राजेश शिंदे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


४३ 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " सातारा जिल्हा नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे , 

दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४४ 


जाहीर नोटीस 

क्रमांक उविदं / फौजदारी / कात -२ / अ . मृ . / अधिसुचना प्र . / २०२२. – सोबतच्या यादीतील इसम हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झालेले असून त्याप्रमाणे अंतिम समरी मंजूर होणेबाबत उप विभागीय पोलीस अधिकारी , खालापूर , ता . खालापूर , जि . रायगड यांनी फौजदारी 
संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये , या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या 
मृत्यूच्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे ? या संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसाचे आत मा . उप विभागीय दंडाधिकारी पनवेल , उप विभाग पनवेल यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 
वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उप विभागीय पोलीस अधिकारी , खालापूर , ता . खालापूर , जि . रायगड यांनी सादर 
केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे वर्गीकरण करणेत येईल . 


अ.क्र . 

मयताचे नाव 
( २ ) 

( १ ) 

१ प्रियंका अशोक पवार 
वय १८ वर्ष 


२ जनार्दन सहदेव माळी , 
वय - ५५ वर्ष 


- 


४ 


३ देवकुबाई बाळकृष्ण पाटील , 
वय - ७३ वर्ष 


५ 


भूषण अमृत चौधरी , 
वय - ३० वर्ष , 


अंकित रमेश राठोड , 

वय 

१७ वर्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

उपविभागीय दंडाधिकारी , पनवेल उपविभाग , पनवेल यांजकडून 


- 


पनवेल , 

दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ . 


पोलीस ठाणे , रसायनी , ता . पनवेल , जि . रायगड 

परिशिष्ट 


पत्ता 

( ३ ) 

रा . चावणे , पो . आपटा , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


रा . कासप , ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 
रा . रावे , ता . पेण , 
जि . रायगड . 


रा . लोणेर , ता . माणगाव , 
जि . रायगड . 


रा . वावेघर , ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 


मृत्युचे कारण 
( ४ ) 

विषबाधेमुळे किडनी व 
फुफुसाचा त्रास होऊन मृत्यू 
गळफास घेतलेने मृत्यू 


रस्ते अपघातात डोक्यास 

गंभीर दुखापत झाल्याने मृत्यू 

रेल्वे अपघातात डोक्यास 
गंभीर दुखापत 
रेल्वे अपघातात डोक्यास 

होऊन मृत्यू 

गंभीर दुखापत होऊन मृत्यू 


अ.मृ. र.नं. 

( ५ ) 
०७/२०२२ 


२ ९ / २००० 


२७ / २०२२ 


२८/२०२२ 


२६ / २०२२ 


मयत दिनांक 
( ६ ) 

११/०३/२०२२ 


२ ९ / ० ९ / २०२२ 


०५ / ० ९ / २०२२ 


० ९ / ० ९ / २०२२ 


२०/०८/२०२२ 


राहूल मुंडके , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , पनवेल , 
उपविभाग , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 
नगरविकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ 


अधिसूचना 


४५ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

- 

क्रमांक टीपीएस -१८१८ / प्र.क्र . २३६/१८ ( भाग -५ ) / कलम ३७ ( २ ) / नवि- १३. ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका , बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरणे / विशेष नियोजन प्राधिकरणे / विकास प्राधिकरणे , महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळ , नैना , जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट , हिल स्टेशन नगरपालिका , पर्यावरण , वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचित केलेली 
संवेदनशील क्षेत्रे व लोणावळा नगरपरिषद तसेच नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको कार्यरत असलेले क्षेत्र , पिंपरी -चिंचवड नवनगर विकास 
प्राधिकरण , मिहान , एमएडीसी , एमएसआरडीसी , ही नियोजन प्राधिकरणे वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणे व प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरिता 
लागू करावयाच्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस ( “ यूडीसीपीआर " ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे ) मधील तरतुदींनुसार , शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस 
१८१८ / प्र.क्र .२३६ / १८ / वियो . व प्रायो . / कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) व कलम २० ( ४ ) / नवि- १३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजुरी दिली 
असून सदर नियमावली दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीस शासनाने विविध निर्णयांद्वारे वेळोवेळी शुध्दीपत्रक / पुरकपत्रे निर्गमित केली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीतील CHAPTER 10 CITY SPECIFIC REGULATIONS मधील विनियम 
१०.२ - THANE MUNICIPAL CORPORATION AREA मधील उपनियम १०.२.१- Development along Ram 
Maruti Road and Gokhale Road मधील खंड ( i ) व ( ii ) नुसार ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त तरतूद ” असा करण्यात आला 
आहे ) पहिल्या मजल्यावर सोडावयाच्या जास्तीच्या पुढील सामासिक अंतरामुळे निर्माण होणारा टेरेस accessible करण्याची विनंती काही 
संस्थांनी शासनास केली असून यानुसार उक्त तरतूद सुधारीत करणे उचित होईल , असे शासनाचे मत झाले . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त तरतूद उक्त फेरबदलानुसार सुधारीत करण्यासाठी शासनाने ठाणे महानगरपालिकेस , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३७ ( १ ) नुसार प्रदत्त अधिकारात क्र . टीपीएस -१८१८ / प्र.क्र . २३६ / १८ / कलम ३७ ( १ ) / नवि- १३ , दिनांक १८ जानेवारी २०२२ अन्वये निदेश ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त निदेश ” असा करण्यात आला आहे ) दिले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त निदेशास अनुसरुन ठाणे महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार वैधानिक 
कार्यवाही पूर्ण करुन उक्त फेरबदल प्रस्ताव पत्र क्र . ९ ५४ , दिनांक २२ जुलै २०२२ अन्वये शासनास मंजुरीस्तव सादर केला आहे ; 


भाग एक ( को . वि.पु. ) – ७ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त फेरबदल प्रस्तावाबाबत आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी 
सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त फेरबदल 
प्रस्तावास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


मंजूर युडीसीपीआर नुसारचा विनियम 

मंजूर फेरबदलानुसारचा विनियम 

10.2 - THANE MUNICIPAL CORPORATION 

10.2 - THANE MUNICIPAL CORPORATION 

10.2.1 - Development along Ram Maruti | 10.2.1 Development along Ram Maruti Road 

Road and Gokhale Road 

and Gokhale Road 


Front setbacks for development on above 
roads shall be as below : 


i ) In the case of plot fronting on Ram Maruti 
Road , only ground floor of the structure shall 
be set back by 3.05 mt . from the road line 
and rest of the floors shall be setback at a 
distance 4.5 mt . subject to the condition 
that the front terrace so formed shall be 
kept inaccessible . 


Front setbacks for development on above roads 
shall be as below : 

i ) In the case of plots fronting on Ram Maruti 
Road , only ground floor of the structure shall be 
setback by 3.05 mt . from the road line and rest of 
the floors shall be setback at distance 4.50mt . The 
front terrace so formed shall be allowed to be 
accessible . है 


ii ) In the case of any plot fronting on Gokhale 
ii ) In the case of any plot fronting on Road , from the portion between Ashok Talkies 
Gokhale Road , from the portion between and its junction with M. G. Road the ground 
Ashok Talkies and its junction with M. G. floor of the building shall be setback by 2.3 mt . 
Road the ground floor of the building shall be from the road line and the upper floors shall be 
setback by 2.3 mt from the road line and the | setback at a distance of 4.5 mt . subject to 
upper floors shall be setback at a distance of condition that the owner of the plot shall pave the 
4.5 mt . subject to condition that the owner of | front open space . The front terrace so formed 
the plot shall pave the front open space . 

shall be allowed to be accessible . 


( ब ) उक्त फेरबदल , प्रस्तुतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल , असे निश्चित करीत आहे . 
( क ) प्रस्तुत अधिसूचना , ठाणे महानगरपालिका , सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , नवी मुंबई , सहायक संचालक , नगररचना , 
ठाणे शाखा कार्यालय , ठाणे यांचे कार्यालयात नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 

प्रस्तुत अधिसूचना , शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे / नियम ) या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर गोखले , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


- 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 16th December 2022 


NOTIFICATION 


४७ 


THE MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No.TPS - 1818 / CR.236 / 18 

( Part - 5 ) /Sec.37 ( 2 ) /UD-13.- Whereas , the Government of Maharashtra 
has sanctioned the Unified Development Control and Promotion Regulations ( ' UDCPR ) for the 
State except Municipal Corporation of Greater Mumbai , other Planning Authorities / Special 
Planning Authorities / Development Authorities within the limits of Municipal Corporation of 
Greater Mumbai , M.I.D.C. , NAINA , Jawaharlal Nehru Port Trust , Hill Station Municipal Councils , 
Eco - Sensitive / Eco Fragile Regions notified by MoEF and CC and Lonavala Municipal Council 
and Area under CIDCO's jurisdiction as Planning Authority , PCNTDA , MIHAN , MADC , MSRDC , 
under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as ' the said Act ' ) vide Notification No.TPS - 1818 / CR.236 / 18 / DP . and RP./Sec.37 ( 1AA ) ( c ) 
and sec . 20 ( 4 ) / UD - 13 , dated 2nd December 2020 , which has come into force from dated 
3rd December 2020 ; 


And whereas , Government has issued corrigendum / addendums to the said Regulations by 
various orders from time to time ; 


And whereas , some organisations has requested the Government to make the terrace 
accessible which is formed due to additional front margin on first floor , as per clause ( i ) and ( ii ) in 
sub - regulation 10.2.1 - Development along Ram Maruti Road and Gokhale Road of regulation 
10.2 - THANE MUNICIPAL CORPORATION AREA in chapter 10 - CITY SPECIFIC REGULATIONS 
of the said Regulations ( hereinafter referred to as ' the said provision ' ) and Government is of 
opinion that , it is appropriate to modify the said provision accordingly . ( hereinafter referred to 
as ' the said Modification ' ) ; 


And whereas , Government has given directives in exercise of the powers conferred u / s.37 ( 1 ) 
of the said Act , vide No.TPS - 1818 / CR.236 / 18 / Sec.37 ( 1 ) / UD - 13 , dated 18th January 2022 , to Thane 
Municipal Corporation to modify the said provision as per the said Modification . ( hereinafter 
referred to as ' the said Directives ' ) ; 


And whereas , in accordance to the said Directives , Thane Municipal Corporation has submitted 
the said Modification proposal after completing legal procedure as per provisions in Section 37 ( 1 ) 
of the said Act , vide letter No.954 , dated 22nd July 2022 to the Government for sanction ; 


And whereas , after necessary enquiry about the said Modification proposal after consulting 
the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of opinion that , it is 
necessary to sanction the said Modification proposal ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under section 37 ( 2 ) of the said Act , the 
Government hereby accords sanction to the said Modification proposal as follows . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


Regulation as per Sanctioned UDCPR 
10.2 - THANE MUNICIPAL CORPORATION 
10.2.1 Development along Ram Maruti 
Road and Gokhale Road 

Front setbacks for development on above 
roads shall be as below : 


i ) In the case of plot fronting on Ram Maruti 
Road , only ground floor of the structure shall 
be set back by 3.05 mt . from the road I'ne 
and rest of the floors shall be setback a : a 
distance 4.5 mt . subject to the condition 
that the front terrace so formed shall be 
kept inaccessible . 


ii ) In the case of any plot fronting on 
Gokhale Road , from the portion between 
Ashok Talkies and its junction with M. G. 
Road the ground floor of the building shall be 
setback by 2.3 mt . from the road line and the 
upper floors shall be setback at a distance of 
4.5 mt . subject to condition that the owner of 
the plot shall pave the front open space . 


Regulation as per sanctioned Modification 

10.2 THANE MUNICIPAL CORPORATION 


M 


10.2.1 - Development along Ram Maruti Road 
and Gokhale Road 


Front setbacks for development on above roads 
shall be as below : 


| i ) In the case of plots fronting on Ram Maruti 
Road , only ground floor of the structure shall be 
setback by 3.05 mt . from the road line and rest of 
the floors shall be setback at distance 4.50 mt . The 
front terrace so formed shall be allowed to be 
accessible . 


ii ) In the case of any plot fronting on Gokhale 
Road , from the portion between Ashol : Talkies 
and its junction with M. G. Road the ground 
floor of the building shall be setback by 2.3 mt . 
from the road line and the upper floors shall be 
setback at a distance of 4.5 mt . subject to 
condition that the owner of the plot shall pave the 
front open space . The front terrace so formed 
shall be allowed to be accessible . 

Avanta 


( B ) Fixes , the date of publication of this Notification in Government Gazette as , the date of 
coming into force of the said Modification . 


( C ) This Notification shall be available in the office of Thane Municipal Corporation , Joint 
Director of Town Planning , Konkan Division , Navi Mumbai , Assistant Director of Town Planning , 
Thane Branch , Thane for inspection of general public for a period of one month . 


This notification shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR GOKHALE , 

Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , जी- एन विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


66 

क्रमांक मुंबई / जी - एन / बी -४ / नोंदणी / कलम - ९ / १० ९ ८ / २०२२. – उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , जी - एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , “ सुधारणा महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या . , रुम 
नं . ५०३ , म्युन्सिपल चाळ नं . ए ३ ९ , ए वॉर्ड , डॉ . आंबेडकर रोड , २ 
नं . बिल्डिंग समोर , माटुंगा लेबर कॅम्प , माटुंगा , मुंबई ४०० ०१ ९ ” . ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एमयुएम / डब्ल्युजीएन / जीएनएल / ओ / ८८५६ / २०२२-२३ / सन २०२२ 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ रोजी नोंदविण्यात आली आहे . 


66 

उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर सहकारी संस् 
असे आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ . 


बी . एस . माळी , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
जी / एन विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 

यांजकडून 


पनवेल , 

दिनांक १६ जून २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१४४ / १२२८ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , श्री 
विनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . २७ / १ / अ / २ , 
व्हिलेज आदई , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१४४ / २०२२-२३ / सन २०२२ दिनांक 
१६ जून २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


" 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 


४ ९ 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१७८ / १८८६ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , त्रिमुर्ती 
बंदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . १४ , हिस्सा नं . ० , 
विचुंबे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टिसी ) / ५१७८ / २०२२-२३ / सन २०२२ दिनांक २२ सप्टेंबर 
२०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि 
कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 


पनवेल , 

दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१७५ / १८६२ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , वरद 
विनायक प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . १०२ / 
२ , १०५ ( पार्ट ) , प्लॉट नं . २४ बी , आकुर्ली , ता . पनवेल , जि . 
रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / 
५१७५ / २०२२-२३ / सन २०२२ दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ , ने ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब - १ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


११ 


५० 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८-१४ , शके १ ९ ४४ 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१७७ / १८८० / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , साई 
साफल्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं . ६५ ९ , 
महात्मा फुले रोड , जुने पोस्ट ऑफिसजवळ , पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / 
५१७७ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ , ने ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब - १ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था 

66 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 
दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 


पनवेल , 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ . 


" 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१६७ / १६५४ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , अरिहंत 
अनाईका फेज -२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . ३२ / 
१ अ , १ ब , ३५/४ , ३६/१ , ३७ , ४०/१ व ४०/२ , कोयनावेळे , 
ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टिसी ) / ५१६७ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक 
१२ ऑगस्ट २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


" 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ५१७४ / १८०५ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , क्रांतीकारी 
प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , बेलपाडा , 
पो . जासई , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ५१७४ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९ ( १ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण 

" 


66 


" 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 

दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ . 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१६ ९ / १७६६ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , राजमंगल 
योग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सिटी सर्व्हे नं . २२/१ , २२ / 
२ आपटा , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१६ ९ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक 
६ सप्टेंबर २०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 

" 


पनवेल , 

दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 


66 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१६८ / १७७० / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , नियो . 
निर्मल गणेश सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सिटी सर्व्हे नं . 
१५१/७ , डेरवली , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१६८ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक 
६ सप्टेंबर २०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


पनवेल , 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ . 


पनवेल , 

दिनांक १० मे २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ४ ९ २६ / १०३७ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , अक्षर 
रिव्हरगेट प्लॉट फ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सिटी सर्व्हे नं . 
१००/१ , चावणे , रसायनी , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ४ ९ २६ / १०३७ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , दिनांक १० मे २०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 

८ 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१७२ / १७८५ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , ओम 
साई निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . १४४ , 
हिस्सा नं . ७ , विचुंबे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१७२ / २०२२-२३ / सन 
२०२२ , दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


पनवेल , 

दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ . 


५१ 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 


पनवेल , 

दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ . 

८ 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१७१ / १७८३ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , जय 
हनुमान सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . / गट नं . १७४ / 
१ , मौजे- नेरेपाडा , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१७१ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक 
८ सप्टेंबर २०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


५२ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
डिसेंबर २ ९ , २०२२ जानेवारी ४ , २०२३ / पौष ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१७० / १७७८ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , फॉर्म्युन 
बेलेझा के . एल . एम . सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . ३ , 
हिस्सा नं . २ ए , सर्व्हे नं . ४ , हिस्सा नं . ए , केवाळे , ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / 
५१७० / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ ने ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब - १ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था 

८८ 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 

दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ . 
८ 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सिंधुदुर्ग , 

दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


" 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक एसडीजी / एसडीआय / जीएनएल / ( ओ ) / १२८ / ४५१० / २०२२ 
२३/२०२२ . – क्रमांक एसडीजी / एसडीआय / जीएनएल / ( ओ ) / १२८ / 
२०२२-२३ / २०२२ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ च्या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , सिंधुभूमी महिला फळ उद्योग अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या . सिंधुदुर्ग , मु . पो . कासार्डे , ता . कणकवली , 
जिल्हा - सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चे महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 


" 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० ( १ ) ( ७ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” व 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 


माणिक भा . सांगळे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ११३४७ / २०२२ 
२०२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , रिव्हरडेल हाईट्स को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , शॉप नं . ५ , मरोळ मरोशी रोड , 
अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५ ९ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

" 

66 


मुंबई , 

दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


संभाजी निकम , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम - विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / जीएनएल / ओ / ११८५३ / २०२२-२३ / 
२४०७ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , राजमाता अहिल्यादेवी 
होळकर सेवा सहकारी संस्था मर्या . , बि . नं . ७ ए , रुम नं . ३०४ , 
मानखुर्द एस . आर . ए . प्रकल्प , तुर्भे मंडाळा , मानखुर्द , 
मुंबई ४०००८८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम 
९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , १ ९ ६१ चा नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

" 


मुंबई , 

दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


